प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 2022- 
२३ अंतर्गत जिल्हास्तरावरील नवीन कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध 


करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


ares निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


दिनांक : ३१ मार्च, २०२३. 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 
प्र.क्र.४६३/ पर्यटन, दिनांक ०४.११.२०१०. 

2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 

दिनांक ०४.०४.२०२२ 


शासन निर्णय : पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन 
योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या जिल्हास्तरावरील कामांसाठी 
रुपये १५८५५.०४ लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ 
येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रुपये ३१७०.९८ लक्ष (अक्षरी एकतीस कोटी सत्तर लक्ष अठ्ठ्यानव 


हजार फक्त) एवढा निधी सन २०२२-२३ मध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास 


शासन याव्दारे मान्यता देत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. कामे या 
अंदाजित ।आदेशान्वये 
रक्‍कम वितरीत 
रक्‍कम 
ae 2 3 (| 
१) मुंबई शहर | मुंबई शहरातील विविध विकास कामे 
ae प्रभाग क्रमांक १७८ येथील प्रति पंढरपूर 
विठ्ठल मंदिर कात्रक रोड मोनोरेळ उडाण ०६.०० 
पुलाखाली असलेली जागा सुशोभित करणे 
२ प्रभाग क्रमांक १७८ दादर (पूर्वी येथील एच डी स्प 
एफ सी चौक सुझोभिकरण करणे 
३ प्रभाग क्रमांक १९२ चौधरी वाडी दादर (पश्चिम) २६.४० 
येथील विठ्ठल रखुमाई मंदिर येथे समा मंडप | २५.०० 
तयार करणे 
8 प्रभाग क्रमांक १७३ एल टी एम जी स्टाफ 
qed परिसरात असलेल्या जय मातादी ६५.०० 
मंदिर सभामंडप व संरक्षण भिंत बांधणे 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


प्रभाग क्रमांक १७५ येथील seer हिल 
निळकंठ महादेव मंदिर येथे सभा मंडप बांधणे 


२६.०० 


एकुण 


१३२.०० 


२६.४० 


२) मुंबई शहर 


मुंबई शहरातील विविध विकास कामे 


tL 


बाणगंगा तलाव परिसर, मलबार हिल येथे 
पर्यटनदृष्ट्या विकास व सुशोभिकरण करणे 


900,00 


20,00 


feorde गाडन येथे पर्यटनदृष्ट्या 
सुशोभिकरण करणे 


900,00 


२०.०० 


टिळक उद्यान, गिरगाव चौपाटी येथे लाईट 
अँण्ड साऊंड शो करणे 


३००.०० 


६०.०० 


एकूण 


५००.०० 


900,00 


३) मुंबई उपनगर 


मुंबई उपनगर जिल्हयातील विविध ठिकाणी 
विकास कामे करणे 


मुलूंड पूर्व, साई मित्र मंडळ जवळ गाडनचे 
सुशोभिकरण 


३०.०० 


पी.के. रोड, hs पश्चिम जवळ श्री राघवेंद्र 
स्वामी गार्डनचे सुशोभिकरण करणे 


३०.०० 


yas पूवा संत रामदास रोड भवानी 
एनल्केव्ह सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी 
गार्डनजवळ सुशोभिकरण करणे 


३०.०० 


मुलूंड पश्चिम जवळ आदिवासी विचार मंच, 
आद्य क्रांती राघोजी भांगरे चौकाचे 
सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


सर्वोदय नगर मुळूंड पश्चिम जवळ संभव को. 
ऑप. सोसायटी जवळील गार्डनचे 
सुशोभिकरण 


२५.०० 


900,00 


FAS पूर्व गव्हाण पाडा एकता सी. एच.एस. 
परीसराजवळ सुझोभिकरण करणे 


२५.०० 


अनुसया सी.एय.एस. मुलुंड संध्या सोयायटी, 
गीरीराज सोसायटी, आनंद संदेश सोसायटी 
वैतरा नगर यांच्या रस्त्याजवळ व 
सुशोभिकरणाचे काम करणे 


३०.०० 


क्रिष्ण कुंज सोसायटी तांबे नगर येथील 
रस्त्याच्या जवळ सुशोभिकरणाचे काम 


३०.०० 


पृष्ठ २२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


९ मुलुंड पूर्व पल्लवी को. sitet. सोसायटी, टाटा 
कॉलनी २५.०० 
कॉलनी जवळ, सुशोभिकरण करणे 
ol मुलुंड पूर्व सचिन सोसायटी येथे रस्त्याजवळ 
२५.०० 
सुशोभिकरण करणे 
i q स्नेहा बिल्डींग तांबे नगर, येथील रस्त्याजवळ 
२५.०० 
सुशोभिकरण करणे 
Vey SIT सी कॉलनी ग समोर क मुलुंड जवळ तर 
१२ .आ.सी. कॉलनी , मुलुंड पूर्व जवळ माल 
सुशोभिकरण करणे 
१३ अहुजा भवन, बी.पी.काॉस रोड, मुलुंड पश्चिम 
क २५.०० 
जवळ पेवर ब्लॉक्स व सुशोभिकरण करणे 
१४ प्रिती बिल्डींग तांबे नगर येथील रस्त्याजवळ 
२५.०० 
सुशोभिकरण करणे 
१५ गगनविहार को आप.हो.. सोसायटी, मुलुंड 
= २५.०० 
पूर्व जवळ पेवर ब्लॉक्स व सुशोभिकरण करणे 
१६ साहनी कॉलनी, मुलुंड पूर्व जवळ पेवर ae 
ब्लॉक्स व सुशोभिकरण करणे 
१७ गणपत एस.आर.ए.सी.एच.एस.नाहूर रोड, bas 
जवळ पेवर ब्लॉक्स व सुशोभिकरण करणे । 
१८ निळदीप सी.एच.एस.निळम नगर फेस १, 
मुलुंड पूर्व जवळ पेवर ब्लॉक्स व सुशोभिकरण २५.०० 
करणे 
१९ साई क्लासिक सी.एच.एस.९० फिट रोड, 
गव्हाण पाडा, मुलुंड पूर्व जवळ पेवर ब्लॉक्स व २५.०० 
सुशोभिकरण करणे 
एकूण ५००.०० 900,00 
४) मुंबई उपनगर | मुंबई उपनगर जिल्हयातीळ विविध ठिकाणी 
विकास कामे करणे 
i चंद्रोदय को-ऑप सोसायटी चेंबुर उद्यानाचा : 
सौदर्यींकरण (४1७) 
सौदर्यीकरण करणे 
२ चंद्रोदय को-ऑप सोसायटी चेंबुर जवळ 
जिमखाना व व्यायामशाळा पुनर्बांधणी ५० 
करणे 
३ चंद्रोदय को-आप सोसायटी प्रवेशद्वार जवळ र 
छ 
व परिसराचे सुशोभिकरण करणे ] 
8 कुर्ला कामगार नगर नंदिकेश्वर मंदिर Yo 


पृष्ठ २२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


शेजारील परिसराचे सुझोभिकरण करणे 


श्री राम सोसायटी कामगार नगर येथे 
Waser जवळ परिसराचे सुशोभिकरण 
कॉक्रींटीकरण करणे 


२५ 


श्री राम सोसायटी कामगार नगर 
सोसायटी जवळ बालवाडी पुनर्बांधणी 
करणे 


२५ 


चंद्रोदय को-ऑप सोसायटी परिसराचे 
पेव्हर ब्लॉक व गटारे करणे 


Yo 


शिवसृष्टी येथील नाल्या लगत परिसराचे 
सुशोभिकरण करणे 


Yo 


एकुण 


५००.०० 


900,00 


५) मुंबई उपनगर 


मुंबई उपनगर जिल्हयातील विविध ठिकाणी 
विकास कामे करणे 


बालउत्कर्ष हनुमान मंदिर शेजारी, नायडू 
कॉलनी घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण / 
कॉक्रींटीकरण / पेव्हर ब्लॉक चे काम करणे 


२५.०० 


शंकर मंदिर शोजारी, नायडू कॉलनी 
घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण / 
कॉक्रींटीकरण / पेव्हर ब्छॉक चे काम करणे 


२५.०० 


राम मंदिर sro, एमजी रोड, घाटकोपर 
पूर्व येथे सौंदर्यीकरण / कॉक्रींटीकरण / 
पेव्हर ब्लॉक चे काम करणे 


२५.०० 


संन्यास आश्रम मंदिर ]ोजारी, राजावाडी, 
घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण / 
कॉक्रींटीकरण / पेव्हर Sih चे काम करणे 


२५.०० 


भजन समाज मंदिर शेजारी, ९० फुटी रोड, 
घाटकोपर yt ay सौंदर्यीकरण / 
कॉक्रींटीकरण / पेव्हर ब्लॉक चे काम करणे 


२५.०० 


मुत्तूमारीआम्मा मंदिर , कामराज नगर, 
घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण / 
कॉक्रींटीकरण / पेव्हर ब्लॉक चे काम करणे 


२५.०० 


मुत्तू्मारीआम्मा मंदिर शेजारी , कामराज 
नगर, घाटकोपर पूर्व सभागृह नुतनीकरण 
करणे 


२५.०० 


पृष्ठ २२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


हनुमान मंदिर शोजारी , पटेल चौक, 
घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण / 
कॉक्रींटीकरण / पेव्हर ब्लॉक चे काम करणे 


२५.०० 


हनुमान मंदिर शोजारी , पटेल चौक, 
घाटकोपर पूर्व येथे सभागृह नुतनीकरण 
करणे 


२५.०० 


गावदेवी मंदिर शोजारी, विद्याविहार पश्चिम 
येथे सौंदर्यीकरण / कॉँक्रींटीकरण / पेव्हर 
PHT काम करणे 


२५.०० 


शिश 


शांकर मंदिर शेजारी ,लक्ष्मी नगर,घाटकोपर 
पूर्व येथे सौंदर्यीकरण / कॉाक्रींटीकरण / 
पेव्हर ब्लॉकचे काम करणे 


२५.०० 


१२ 


बाळाजी मंदिर aman  ,टिळक 
रोड,घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण / 
कॉँक्रींटीकरण / पेव्हर ब्लॉकचे काम करणे 


२५.०० 


१३ 


हनुमान मंदिर शोजारी ,खलई 
व्हिलळेज,विद्याविहार पश्चिम येथे सौंदर्यीकरण 
/ काँक्रींटीकरण / पेव्हर ब्लॉकचे काम करणे 


२५.०० 


१5 


मुत्तूमरेअम्मा मंदिर शोजारी , रमाबाई नगर, 
घाटकोपर पूर्व येथे 
सौंदर्यीकरण/कॉक्रींटीकरण/ पेव्हर ब्लॉक 
चे काम करणे 


२५.०० 


१५ 


शंकर मंदिर शोजारी,कोकण वैभव 
चाळ,कामराज नगर ,घाटकोपर पूर्व येथे 
सौंदर्यीकरण / कॉक्रींटीकरण / पेव्हर ब्लॉक 
चे काम करणे 


२५.०० 


१६ 


ज्योतिबा मंदिर शोजारी,कोकण वैभव 
चाळ,कामराज नगर ,घाटकोपर पूर्व येथे 
सौंदर्यीकरण / कॉक्रींटीकरण / पेव्हर ब्लॉक 
चे काम करणे 


२५.०० 


१७ 


गणेश मंदिर शेजारी, ९० फुटी रोड, 
पंतनगर,घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण 
/कॉक्रींटीकरण/ पेव्हर ब्लॉक चे काम करणे 


२५.०० 


१८ 


हनुमान मंदिर शोजारी  ,खलाई 
व्हिलेज,विद्याविहार पश्चिम येथे सभागृह 
नुतनीकरण करणे 


२५.०० 


पृष्ठ २२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


१९ 


लक्ष्मीनारायण मंदिर शोजारी, एमजी रोड, 
घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण / 
कॉँक्रींटीकरण/ पेव्हर ब्लॉक चे काम करणे 


२५.०० 


२० 


army मंदिर ]ोजारी, एमजी रोड, घाटकोपर 
पूर्व येथे सौंदर्यीकरण / कॉंक्रींटीकरण/ 
पेव्हर ब्लॉक चे काम करणे 


२५.०० 


एकुण 


५००.०० 


900,00 


६) मुंबई उपनगर 


मुंबई उपनगर येथीळ पगली शोरूम, सुनिल 
दत्त उद्यान, गांधीग्राम उद्यान, नोव्होटेल, 
रास्पबेरी, थिओसॉफिकल गार्डन, सिल्व्हर 
बीच, रहेजा est, किशोर कुमार येथील 
विकास विविध विकास कामे 


५००.०० 


900,00 


७) मुंबई उपनगर 


मुंबई उपनगर येथील जय हनुमान प्रासादीक 
भजन मित्र मंडळ, दिंडोशी मनपा वसाहत, 
वर्सोवा चौपाटी, पिकनीक पॉईट, आरे 
कॉलनी, छोटा HBA, गावदेवी मंदिर, एम. 
आय.जी. नव उत्कर्ष ट्रस्ट, ओमकारेश्वर, 
जोगेश्वरी (पुर्वी येथील विकास विविध विकास 
कामे 


५००.०० 


900,00 


८) मुंबई उपनगर 


मुंबई उपनगर येथीळ जोगेश्वरी (पुवी येथील 
जोगेश्वरी गुंफा येथे सुरक्षा भिंत बांधणे 


५००.०० 


900,00 


९) ठाणे 


अंबरनाथ (पूवी येथील पालेगांवापासून 
पेटाकॉस्ट चर्च समोरुन अंबरनाथ प्राचीन 
शिवमंदिराकडे जाणा-या कच्च्या रस्त्याचे 
काँक्रीटीकरण करणे, जि. ठाणे 


५००.०० 


900,00 


१०) ठाणे 


भिवंडी तालुक्‍यातील विकास कामे 


भिवंडी तालुक्‍यातील भिवंडी ग्रा. १३४ राहुर 
कारबादेवी कडे जाणारा रस्ता तयार करो जि 
ठाणे 


200,00 


900,00 


पृष्ठ २२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


भिवंडी तालुक्यातील भिवंडी ग्रा. १३४ 
smart! निवास awe बांधणे परिसर 
सुशेभिकरण करणे जि ठाणे 


900,00 


भिवंडी तालुक्‍यातील भिवंडी ग्रा. १३४ देपोली 
गूमतारा किल्ल्याकडे जाणारा रस्ता 
कॉक्रीटीकरण करणे जि ठाणे 


200,00 


एकूण 


५००.०० 


900,00 


११) रायगड 


दत्तात्रय देवस्थान मंदिर, चिचवली- गोरेगाव, 
ता. माणगांव येथे भक्‍तनिवास व कमानीचे 
बांधकाम करणे जि रायगड 


५००.०० 


900,00 


१२ रत्नागिरी 


रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्‍यातील 
मौजे. कांदोश्ी येथील रामवरदायिनी देवी 
मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे 


५००.०० 


900,00 


93) पालघर 


ता. पालघर एडवण शिवमंदिर ते आझापुरी 
देवी मंदिर पर्यंत स्कायवॉक बांधणे 


५००.०० 


900,00 


१४) पालघर 


पालघर जिल्ह्यातील 


शशी 


नारंगी येथे पर्यटकांसाठी बर्ड पाक विकसित 
करणे 


200,00 


विरार पश्चिम आरक्षण क्र १४५ येथे 
पर्यटकांसाठी उदयानामध्ये पायाभुत सुविधा 
विकसित करणे 


200,00 


विरार yd पापडखिंड डम येथे पर्यटकांसाठी 
पायाभुत सुविधा पुरविणे 


900,00 


एकूण 


५००.०० 


900,00 


१५) पालघर 


पालघर तालुक्यातील बोर्डी समुद्रकिनारा व 
इतर ठिकाणी विविध कामे 


बोडी येथे समुद्रकिनाऱ्यावर बसण्यासाठी 
बैठक व्यवस्था करणे, ता. डहाणू, जि. 
पालघर 


२०.०० 


१२.०० 


पृष्ठ २२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


बोर्डी येथे समुद्रकिनाऱ्यावर जाणाऱ्या रस्त्याचे 
सुशोभिकरण करणे, ता. डहाणू जि. पालघर 


२०.०० 


बोर्डी येथे समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांसाठी 
शौचालये तथा स्वच्छतागृह बांधकाम करणे, 
ता.डहाणू, जि. पालघर 


२०.०० 


एकूण 


६०.०० 


१२.०० 


दत्तमंदिर चिकाडी, ता. दिडोरी, जि. नाशिक 
पर्यटन दृष्टा परिसर विकसीत करणे 


१२०.०० 


२४.०० 


१७) नाशिक 


आंबिका देवी मंदिर, घाणेगांव, ता. मालेगांव 
येथील परिसर विकास कामे 


५०.०० 


90,00 


१८) नाशिक 


सटाणा - देवमामलेदार येथे यठावंतराव 
महाराज यात्रास्थळ विकसित करणे, ता. 
बागलाण 


१६७.०० 


३३.४० 


१९) नाशिक 


मौजे खडांगळी येथील खंडेराव मंदिर 
देवस्थानाची कामे करणे, ता. सिन्नर 
(सभामंडप, पेव्हर ब्लॉक, घाट बांधणे व रस्ता 
कॉक्रीटीकरणक करणे) 


५०.०० 


90,00 


नाशिक जिल्ह्यातील विकास कामे 


श्री क्षेत्र खेडलेझुगे वै ह भ म तुकाराम बाबा 
कुटिया व महादेव मंदिर येथे सभामंडप बांधणे 
ता निफाड 


२०.०० 


श्री क्षेत्र खेडलेझुंगे येथील संतवन येथे 
कॉक्रीटीकरण करणे ता निफाड 


२०.०० 


श्री क्षेत्र खेडलेझुंगे येथील श्री हनुमान मंदिर 
नवग्रह मंदिर व नक्षत्रवन येथे पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे ता निफाड 


२०.०० 


श्री क्षेत्र खेडलेझुंगे येथील संतवन व 
नक्षत्रवनात विद्युतीकरण व सुशोभिकरण 
करणे ता निफाड 


90,00 


श्री क्षेत्र खेडगेझुंगे येथील खंडेराव मंदिर येथे 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता निफाड 


90.00 


श्री क्षेत्र खेडलेझुंगे altos संतवनात येथे 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता निफाड 


२०.०० 


एकूण 


900,00 


20,00 


पृष्ठ २२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


२१) अहमदनगर श्री क्षेत्र मढी ते तिसगांव रस्ता (इजिमा ३३३) 
कि.मी.०/०० ते ५/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा ३४०.०० ६८.०० 
करणे, ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर 
२२) अहमदनगर | मौजे भातोडी ता नगर जि अहमदनगर येथील 
नृसिंह मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे ठळक दे) 
२३) अहमदनगर श्रीगोंदा तालुक्यातील विकास कामे 
= लिपनगाव, ता. श्रीगोंदा येथील सिध्देश्वर 
मंदिर भक्‍त निवास सुझोभिकरण करणे ne? ee 
२ लिपनगाव, ता. श्रीगोंदा येथील सिध्देश्वर 
मंदिर देवस्थन परिसर सुशोभिकरण करणे ais neers 
3 कवठा, ता. श्रीगोंदा येथील श्रीराम मंदिर 
भक्‍त निवास बांधकाम करणे aaa ars 
एकूण २००.०० ४०.०० 
२४) अहमदनगर | ता. जि. अहमदनगर येथील विकास कामे 
a दहिगाव साकत येथील श्रीराम मंदिर ते 
श्रीराम सांस्कृतिक भवन रस्ता कॉक्रीटीकरण ९.९७ 
करणे 
२ दहिगाव साकत येथील श्रीराम मंदिर ते 
श्रीराम सांस्कृतिक भवन पेव्हर ब्लॉक बसविणे hy 
3 शिरढोण येथील जगदंबा मंदिर देवस्थान 
परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे Bs 
8 निंबळक येथील खंडोबा मंदिर परिसरात १४.९७ 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे a 
4 मांजरसुंबा गोरक्षनाथगड मांजरसुंबा 
स्ट्रीटळाईट बसविणे 1s 
त नागरदेवळे येथील शुक्लेश्वर मंदिर परिसर 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे a 
७ नागरदेवळे येथील शुक्लेश्वर मंदिर परिसर 
स्ट्रीटळाईट बसविणे व 
एकूण ७४.८८ १४.९७ 
२५) जळगाव ।रामेश्वर मंदिर पळसोद, ता.जि.जळगाव 
येथील विकास कामे ee nna 


पृष्ठ २२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


२६) जळगाव 


श्री क्षेत्र नागेश्वर मंदिर उंदिरखेडा येथे संरक्षक 
भिंत बांधणे व सुशोभिकरण करणे, ता. 
पारोळा 


१४९.९७ 


२९.९८ 


२७) जळगाव 


श्री भगवान महादेव मंदिर, सुकेश्वर येथे 
पर्यटन विकास कामे करणे, ता. एरंडाल 


९९.७८ 


१९.९६ 


२८) धुळे 


मौजे arate, ता. सिदखेडा, जि. धुळे 
wie चामुंडा माता मंदिर परिसरात 
सभामंडप बांधणे व अनुषंगिक विकास कामे 
करणे 


५०.०० 


90,00 


पुरंदर तालुक्यातील विकास कामे 


सावा विठ्ठल मंदिर परिसर विकास करणे 
रस्ता व इतर सोयी सुविधा पुरविणे, ता. पुरंदर 
(भाग-१) 


५०.०० 


90,00 


सावा विठ्ठल मंदिर परिसर विकास करणे 
रस्ता व इतर सोयी सुविधा पुरविणे, ता. पुरंदर 
(भाग-२) 


५०.०० 


90,00 


एकूण 


900,00 


20,00 


30) पुणे 


पुणे स्टेशन परिसरातील डा. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ परिसराचा विकास 
करणे 


५००.०० 


900,00 


३१) सांगली 


मौ. येळदरी ता जत येथील श्री सिध्देश्वर 
देवस्थान सुशोभिकरण करणे (सरंक्षक भिंत 
पेव्हिंग ब्लॉक पत्रामंडप व संकिर्ण कामे) 


५०.०० 


90,00 


हातकणंगले तालुक्यातील विकास कामे 


मौजे पटणकोडोली, ता. हातकणंगले येथील 
बिरदेव मंदिर यात्रा परिसर रस्ता डांबरीकरण 
करणे 


५०.०० 


मौजे पटणकोडोली, ता. हातकणंगले येथील 
बिरदेव मंदिर यात्रा परिसर पेव्हीग ब्लॉक 
बसविणे 


४३.०० 


२६.६० 


पृष्ठ २२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


3 मौजे पटणकोडोली, ता. हातकणंगले येथील 
बिरदेव मंदिर यात्रा परिसर रस्ता ४०.०० 
कॉक्रीटीकरण करणे 
एकूण 933.00 २६.६० 
गणा a mes १ 
/ सांस्कृतिक भवन बांधणे 
३४ सोलापूर | उंडेगांव, तालुका बार्शी येथील विकास कामे 
शिका उंडेश्वर ग्रामदैवत मंदिरा समोरील सभामंडप 
बांधकाम करणे ? 
2 सौदर्यीकरण परिसर सुशोभीत करणे id ae 
विकसीत करणे 
एकूण ५०.०० 90,00 
34) सोलापूर । सांगोला तालुक्यातील विकास कामे 
शिंगी वाढेगाव ता. सांगोला येथील त्रिवेणी संगम 
पर्यटन स्थळ विकसीत करुन सुशोभिकरण|  २५०.०० ५०.०० 
बांधकाम करणे. 
२ चिंचोली ता. सांगोला येथील तलाव पर्यटन 
स्थळ विकसीत करुन सुशोभिकरण बांधकाम २५०.०० ५०.०० 
करणे. 
एकुण ५००.०० 900,00 
३६) सोलापूर | मंगळवेढा शहरातील विकास कामे 
ma मंगळवेढा शहर येथे कृष्ण तलाव येथे 
खडीकरण व डांबरीकरण करणे nee 
२ मंगळवेढा TeX येथे कृष्ण तलाव येथे 
ती ३७.२८ 
तारेचे कुंपण करणे 
3 मंगळवेढा Bex येथे कृष्ण तलाव येथे ४९.९९ 
पेव्हीग ब्लॉक बसविणे डव 
४ मंगळवेढा शहर येथे कृष्ण तलाव येथे 
वृक्षारोपण करणे १०.७५ 


पृष्ठ २२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


मंगळवेढा TeX येथे कृष्ण तलाव येथे 
बैठक व्यवस्था करणे 


२४.०७ 


मंगळवेढा शहर येथे कृष्ण तलाव येथे 
नाला बांधकाम करणे 


२४.६६ 


मंगळवेढा शहर येथे कृष्ण तलाव येथे 
विद्युतीकरण करणे 


30.84 


एकूण 


२४९.९६ 


४९.९९ 


२७ बुलडाणा 


मौजे निमगाव, ता. नांदुरा येथील 
महाकालेश्वर मंदिर येथील विविध विकास 
कामे करणे 


900,00 


20,00 


२८) बुलडाणा 


सिध्देश्वर संस्थान, कोलारा, ता. चिखली, जि. 
बुलडाणा येथे पर्यटन विकास कामे करणे 


900,00 


20,00 


38) बुलडाणा 


बल़्लाळदेवी संस्थान, अमडापूर, ता. चिखली, 
जि. बुलडाणा येथे पर्यटन विकास कामे करणे 


१५०.०० 


३०.०० 


४०) बुलडाणा 


श्री गुरुदेव आश्रम, पळसखेड सपकाळ, ता. 
चिखली, जि. बुलडाणा येथे पर्यटन विकास 
कामे करणे 


900,00 


20,00 


४१) बुलडाणा 


महादेव म्हसोबा, मोहाडी, ता. चिखली, जि. 
बुलडाणा येथे पर्यटन विकास कामे करणे 


900,00 


20,00 


82) बुलडाणा 


विठ्ठल रुख्मीणी मंदिर, उतरादा, ता. 
चिखली, जि. बुलडाणा येथे पर्यटन विकास 
कामे करणे 


900,00 


20,00 


83) बुलडाणा 


सोमनाथ महाराज संस्थान, डोगर ]ोवली, ता. 
चिखली, जि. बुलडाणा येथे पर्यटन विकास 
कामे करणे 


900,00 


20,00 


४४) बुलडाणा 


किसनदेव महाराज संस्थान, एकलारा, ता. 
चिखली, जि. बुलडाणा येथे पर्यटन विकास 
कामे करणे 


900,00 


20,00 


४५) वाशिम 


वाशिम जिल्ह्यातील विकास कामे 


तोडगाव, ता.जि. वाशिम येथे say, 
किचनशोड, पेव्हर ब्लॉक, स्वागत कमान 
बांधकाम करणे 


९९.९९ 


९९.९९ 


पृष्ठ २२ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


मौजे धुमका, ता.जि. वाशिम येथे sais, 
किचनशोड, पेव्हर ब्लॉक, स्वागत कमान 
बांधकाम करणे 


९९.९९ 


मौजे पांडवउमरा, ता.जि. वाशिम येथे 
Sas, fears, पेव्हर ब्लॉक, स्वागत 
कमान बांधकाम करणे 


९९.९९ 


मौजे कोंडळा झामरे, ता.जि. वाशिम येथे 
SERS, fara, पेव्हर ब्लॉक, स्वागत 
कमान बांधकाम करणे 


९९.९९ 


मौजे उमरा कापसे, ता.जि. वाशिम येथे 
SERS, किचनशोड, पेव्हर ब्लॉक, स्वागत 
कमान बांधकाम करणे 


९९.९९ 


एकूण 


888.84 


९९.९९ 


४६) वाशिम 


वाशिम जिल्ह्यातील विकास कामे 


मौजे कोडाळा झामरे ता. वाशीम येथे गजानन 
महाराज संस्थान रस्ता, टिन ars तथा 
अनुषंगिक कामे. 


४८.९७ 


मौजे उकळीपेन ता. वाशीम येथे गजानन 
महाराज संस्थान रस्ता, टिन are तथा 
अनुषंगिक कामे. 


४८.९७ 


मौजे असोला ज. ता. वाशीम महादेव संस्थान 
येथे रस्ता, टिन ae तथा अनुषंगीक कामे 
करणे 


४८.९७ 


५८.८१ 


मौजे गोरखवाडी ता. रिसोड येथे गोरखनाथ 
संस्थान येथे सभागृह तथा टेकडी वर जाणारा 
रस्ता सौंदर्यीकरण करणे. 


४९.२४ 


मौजे अडगाव ता. वाशीम येथे रोकडेश्वर 
संस्थान टिन शेड तथा अनुषंगीक कामे करणे. 


४८.९७ 


मौजे वाघोली बू. ता. वाशिम येथे सिमेंट रस्ता 
व अनुषंगिक कामे करणे. 


४८.९७ 


एकुण 


२९४.०९ 


५८.८१ 


४७) नागपूर 


नारायण टेकडी, रामटेक येथील विकास 
कामे 


पृष्ठ २२ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


i नारायण टेकडी परिसरात आर.सी.सी. Sia 
नालीचे बांधाकाम करणे । 
२ नारायण टेकडी येथे डांबरी रस्त्याची fas 
सुधारणा करणे त sate 
3 नारायण टेकडी येथे सिमेट काक्रीट रस्ता व a 
पेव्हींग ब्लॉकचे बांधकाम करणे । 
8 नारायण टेकडी येथे सौदयीकरणाचे काम 
करणे ७.८२ 
करणे 
एकूण १४२३.५९ २८.७१ 
४८) गोंदिया । धासगड व सिरपूर ता. देवरी जि. गोंदिया 
येथीळ विकास कामे 
| 3 मौजा सिरपूर ता. देवरी येथे सार्वजनिक 
शौचालयापर्यंत , ३०.०० 
शौचाळलयापर्यंत नाली बांधकाम a 
मंदीर .090 
२ मौजा सिरपूर ता. देवरी येथे हनुमान मंदीर द 
सोंदर्याकरण 0,00 
परिसरात येथे सौंदर्यीकरण करणे 
एकुण ६०.०० १२.०० 
४९) गोंदिया । प्रतापगड, नवेगावबांध ता. अर्जुनी मोरगाव 
चुलबंद ता. गोरेगाव जि. गोंदिया येथील 
विकास कामे 
शिंका पर्यटनस्थळ प्रतापगड येथे पहिली पायरी ते : 
अंबाबाई पर्यंत रेलिंग 0,00 
अंबाबाई नहानी पर्यंत रेलिंग लावणे 
२ पर्यटनस्थळ प्रतापगड येथे भक्‍त निवासाला 
आवारभिंत : 90,00 
ararfid बांधकाम करणे 
३ पर्यटनस्थळ प्रतापगड येथे ओटा व ats Bra 
मंदिर 90,00 
मंदिर परिसरात तयार करणे 
8 पर्यटनस्थळ प्रतापगड येथे दुर्गा मंदिराला 
, 90.00 
ओटा व ]ोड बांधकाम करणे ३२.०० 
५ पर्यटनस्थळ प्रतापगड येथे भक्‍त निवास 
90.00 
परिसरात गटटू लावणे 
A पर्यटनस्थळ प्रतापगड येथे पहिली पायरी 
सभामंडप परिसरात झाडांचे ओटे व पेव्हींग १०.०० 
ब्लॉक बसविणे 
७ नवेगावबांध येथे संकुलन परिसरात झाडाचे 
90,00 
ओटे तयार करणे 


पृष्ठ २२ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


र नवेगावबांध येथे मनोहर उद्यान पासून ते 
कर्मचारी वसाहत पर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम १०.०० 
करणे 
९ नवेगावबांध येथे प्ले ग्राऊंड परिसरात मुरुम वा 
टाकणे न 
शश नवेगावबांध येथे लागहॉट रेस्ट हाऊस ते एल. 
ओ.ऑफीस रस्ता सिमेंटीकरणे करणे डक 
a चुलबंद धरणाला रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला 
नाली बांधकाम करणे ee 
q2 चुलबंद धरणाला रेस्ट हाऊस ला रेलींग ता 
बसविणे 
१३ चुलबंद धरण येथे बसण्याचे ओटे बांधकाम aa 
करणे न 
१४ चुलबंद धरण येथे मोकळया जागेवर पेव्हींग a 
ब्लॉक बसविणे 
१५ चुलबंद धरण येथे रस्त्याच्या बाजुला दोन्ही eee 
बाजुस रेलींग बसविणे 
१६ चुलबंद धरण येथे सिमेंट रस्ता बांधकाम 
करणे गस 
एकूण १६०.०० 32.00 
yo) गोंदिया । गोंदिया जिल्हयातील प्रतापगड येथील विविध 
विकास कामे 
शिक नागरा पर्यटनस्थ्छाळ येथे शिवमंदिर समोर 
: 30,00 
शेडचे बांधकाम 
२ नागरा पर्यटनस्थळ येथे भैरवमंदीर समोर 
किचन area बांधकाम se 
3 Widerning of Road to Pahili Payari or 
Primise At Prataoghad Tah. Arjuni / २५.०० 
Morgaon, Dist.Gondia 
४. Construction of Widening Road 10 
Dargah Poach Road At Pratapghad २०.०० 
Tah. Arjuni / Morgaon Dist Gondi 
एकुण 900,00 20,00 
५१) भंडारा | भंडारा जिल्ह्यातील मौजे चांदपूर ता. तुमसर 


येथील विविध विकास कामे 


पृष्ठ २२ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


i 4 मौजा चांदपूर ता. तुमसर येथिल हनुमान 
मंदिर : 30,00 
मंदिर येथे होड बांधकाम करणे. 
२ मौजा चांदपूर ता. तुमसर येथील हनुमान २०.०० 
मंदिर येथे तलावाच्या | बाजुने सौंदर्यीकरण ७०.०० 
करणे 
एकूण ६००,०० २०.०० 
५२) भंडारा । मौजा माडगी ता. तुमसर येथील विकास कामे 
_ मौजा माडगी ता. तुमसर येथे नरसिह टेकडी 
मंदीर येथिळ मैदान सपाटीकरण व ५०.०० 
कॉक्रिटीकरण करणे. 
२ मौजा माडगी ता. तुमसर येथे अण्णाजी चि 
महाराज देवस्थान येथिळ सभामंडपाचे | ५०.०० 
विस्तारीकरण व सौदर्यीकरण करणे 
एकूण 900,00 20,00 
५३) भंडारा  । मौजे देव्हाडा बु. ता. मोहाडी येथील विकास 
कामे 
॥नगिळ मोजा देव्हाडा बु. ता., मोहाडी येथिल साई 
मंदीर देवस्थानातील खुले सभागृह बांधकाम १५.०० 
करणे. 
२ मौजा देव्हाडा बु. ता. मोहाडी येथिल साई क 
मंदीर देवस्थानातील सिमेंट रस्ता बांधकाम १५.०० 
करणे. 
एकूण ३०.०० ६.०० 
५४) भंडारा  । मौजा चांदपूर ता. तुमसर येथील विकास कामे 
a चांदपूर ता. तुमसर येथे हनुमान मंदिर er 
देवस्थानातील आवारभित बांधकाम करणे त 
२ मौजा चंदिपूर ता. तुमसर येथे हनुमान मंदिर वा ees 
देवस्थानातील सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे. भे न 
३ मौजा चांदपूर ता. तुमसर येथे हनुमान मंदिर an 
देवस्थानातील प्रवेशव्दार बांधकाम करणे. त 
एकूण ४५.०० ९.०० 
५५)भंडारा मौजा पिटेझरी ता. साकोली येथील कामे 


पृष्ठ २२ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


पिकळे आळा प्रवेशव्दार बांधकाम करणे. १५.०० 
२ बिरसा मुंडा परिसराला पेव्हिंग ब्लॉक लावणे १५.०० ह 
एकूण ३०.०० ६.०० 
५६) भंडारा । मौजा शिवनीबांध ता. साकोली येथील कामे 
शौचालय बांधकाम करणे. १५.०० 
२ वाहनतळ बांधकाम करणे. १५.०० 
संरक्षण भित बांधकाम करणे १५.०० १५.०० 
४ मंदिर परिसरात सौदर्यीकरण करणे १५.०० 
५ पा-यांवर टिनाचे शेड बांधकाम करणे १५.०० 
एकूण ७५.०० १५.०० 
५७) भंडारा । नगर परिषद भंडारा येथिल खांब तलाव 
सौदर्यीकरण करणे, जि. भंडारा ae 00 
५८) चंद्रपूर | चंद्रपूर हाहरातील विकास कामे 
शिश चंद्रपुर येथे चंद्रपुर- नागपुर रस्त्यावर 
प्रवेशव्दार उभारणे aes 
२ प्रियदर्शीनी चौक व जूना वरोरा नाका चौक 
येथे सौदर्यीकरण करणे वीटा र: 
३ कड हेमंत करकरे चौक येथे सौदर्यीकरण गा 
कर 
एकूण ५००.०० 900,00 
५९) छत्रपती । els तालुक्यातील विकास कामे 
संभाजीनगर 
a निळकंठेश्वर देवस्थान, Pets, a. सिल्लोड 
येथे परिसर सुशोभिकरण करणे हरे क व्य 
२ सायंबा महाराज मंदिर देवस्थान, पिंपळगाव 
पेठ, ता. सिछोड येथे परिसर सुशोभिकरण १००.०० २०.०० 
करणे 
३ खोलेश्वर महाराज मंदिर, गोळेगाव खुर्द, ता. 
सिल़ोड येथे परिसर सुशोभिकरण करणे eid ce 
एकूण ३००.०० ६०.०० 


पृष्ठ २२ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


६०) छत्रपती । छत्रपती संभाजीनगर येथील विकास कामे 
संभाजीनगर 
LJ श्री विठ्ठल रुख्माई मंदिर बोरगांव कासारी र 
परिसरामध्ये पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता सिल्लोड on, 
2 दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर वानेगांव ता फुलब्री von 
अंतर्गत कामे करणे क 
एकूण ९९.९९ १९.९९ 
६१) परभणी | GUT तालुक्‍यातील विकास कामे 
शिश मौजे चुडावा, ता. पूर्णा, जि. परभणी येथे 
पर्यटकांच्या सोई सुविधासाठी विकास कामे. र 
२ मौजे पिंपळगांव (लि), ता. पूर्णा, जि. परभणी 
येथे गंगाजी बापू देवस्थान येथे येणा-या 
भावीक भक्तासाठी आवश्यक सोई 31) 
सुविधासाठी विकास कामे 134. 
३ मौजे आहेरवाडी, ता. पुर्णा, जि. परभणी 
येथील सजगीर महाराज देवस्थान परिसर 
सुशोभिकरण करणे व आवश्यक सोयी सुविधा गी 
उपलब्ध करुन देणे 
एकूण ५००.०० 900,00 
६२) बीड श्री क्षेत्र हानी मंदिर येथील विकास कामे, Siac bake 
ता.जि. बीड न न 
६३) बीड बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ येथील 
विविध विकास कामे 
(|. परळी sexi War मंदिर ते मार्केडेय 
तीर्थपर्यंत सिमेट रस्ता करणे aa 
२ परळी शाहरातील राज्य रस्ता (वैद्यानाथ मंदिर 
रोड) ते मलिक पुरा दर्गाह पर्यंत्‌ RAS रस्ता ३३.२३ 
करणे 
3 परळी शहरातील प्रभाकर देशमुख ते मसोबा ३९.५९ 
मंदिर पर्यंत सिमेट रस्ता व पाईप कलवर्टचे ७४.१९ 
बांधकाम करणे 
४ परळी sede कालरात्री मंदिर ते 
स्मशानभुमी पर्यंत सिमेट रस्ता व पाईप ७७.६१ 
कलवर्टचे बांधकाम करणे 
एकूण १९७.९६ 38.48 


पृष्ठ २२ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


६४ नांदेड मौजे नाईक नगर, गवंडगाव येथील जगदंबा 
देवी मंदिर परिसरात पेव्हर ब्लॉक / नाली १००.०० २०.०० 
बांधकाम करणे पाट १, ता. देगळूर 


६५) नांदेड  । देगळूर तालुक्‍यातील विकास कामे 


शिंग खानापुर, ता. देगलूर, जि. नांदेड येथे विरभद्र 
मंदिरासमोर परिसर सुधारणा व सी सी नाली २०.०० 
करणे 


२ खानापुर, ता. STAR, जि. नांदेड येथे विरभद्र 
मंदिरासमोर परिसर सुधारणा व सी सी रस्ता १०.०० १०.०० 
करणे 


2 शहापुर, ता. देगलुर येथील विठल 
मंदिरासमोर सभामंडपाचे बांधकाम करणे व २०.०० 
परिसर सुधारणा 


एकूण ५०.०० 90,00 


६६) लातूर मौजे पांढरी, ता. रेणापुर, जि. लातुर येथील 
श्री विठ्ठल व Hd महाराज देवस्थानास ३००.०० ६०.०० 
पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देणे 


एकूण १ते ६६  १५८५५.०४ | ३१७०.९८ 


०२. वरील नमूद कामांसाठी जिल्हाधिकारी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार कार्यान्वयीन 
यंत्रणा नियुक्‍त करावी. 


०३. अटी व शर्ती :- 

१) उपरोक्त कामे दर्जेदार स्वरुपाची व्हावीत, याकरीता स्थापत्य विझारदांची (Theme 
Based Architect) नेमणूक करुन प्रत्यक्ष कामे नामांकित कंत्राटदारांच्या माध्यमातून 
करण्यात यावीत व त्या कामांचे योग्य संनियंत्रण आणि गुणनियंत्रण करण्यात यावे. 

२) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

३) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


पृष्ठ २२ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


४) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च वित्त विभागाच्या प्रचलित आदेशांनुसार करण्यात यावा 


व मंजूर कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. 


५) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर कामे 


&) 


पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 


७) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 


८) 
९) 


पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक 
आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा- 
प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पाळन होईल याची खबरदारी 
संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधीळ उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 


20) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ) सदरची तरतूद उपयोगात 


आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


११) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 


जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना- 
हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच SM कामाच्या पूर्णत्वानंतर 
त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिका- 
यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा 
प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी 
उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत 
करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व 
नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


१२) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 


मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचाळनाळयास न 
चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि 


पृष्ठ २२ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर 
करण्यात यावे. 

१३) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात 
आले नाही याची खात्री करुनच निधीचे वितरण करावे. मंजूर असलेले काम कोणत्याही 
अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले असल्यास संबंधित कामास वितरित 
केलेला निधी शासनास परत करण्यात यावा व झालेल्या अनियमिततेबद्दल संबंधितांवर 
उचित कारवाई करण्यात यावी. 

१४)उर्वरित निधीची मागणी करताना उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामाची गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे 
प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व कामाच्या सद्यस्थितीबाबतचा प्रमाणित 
अहवाल (छायाचित्रांसह) शासनास सादर करण्यात यावा. 

१५)सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 

१६) काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर पर्यटक सुविधा तात्काळ उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने काम 
सुरु असतानाच पूर्व नियोजन करावे. 

०४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक 
अनुदाने" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात 
आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन 
अधिकारी यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी” व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना -नियंत्रण 
अधिकारी" घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची 
रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल पर्यटन संचालनालयास व शासनास 
एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 

०५. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, झासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या 
मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ च्या परिशिष्टामधीळ तपासणीसूची बाबींची व अटींची 
पूर्तता करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ २२ पैकी २१ 


ane निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/ पर्यटन 


०६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३१११३९२६३४२३ असा आहे. हा A 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


८: 


र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


UJJWALA SANTOSH © oe 
DANDEKAR a en 
(उज्ज्वला दांडेकर) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. महालेखापाल, HERTS - 9, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 


. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 


. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


, संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी. 


. संबंधित सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी. 


संबंधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 


वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना 


आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रक अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय 


यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 


११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २२ पैकी २२ 


